शासन मालकीच्या पोलीसांसाठीच्या निवासी व 


बिगर निवासी जुन्या इमारतींचा दुरुस्ती कार्यक्रम 


अंमलबजावणी व निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीआरपी-०५०४/नवीनबाब-१/प्र,क्र.४०/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २२ ऑगस्ट, २००६. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्र.क्र.४०/पोल-७, 

दिनांक ४ ऑक्टोबर, २००५. 

२) शासन निर्णय, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्र.क्र.४०/पोल-७, 
दिनांक २५ जानेवारी, २००६. 

3) शासन निर्णय, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्रक्र.४०/पोल-७, 
दिनांक १७ जानेवारी, २००६. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्र,क्र.४०/पोल-७, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २००६. 

५) शासन निर्णय, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्र.क्र.४०/पोल-७, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००६. 

६) शासन निर्णय, क्र.सीआरपी-०५०४/नवीन बाब-१/प्र.क्र.४०/पोल-७, 
दिनांक ९ मार्च, २००६. 


शासन निर्णय:- पोलीसांच्या एकूण ६०१ इमारती असून त्यापैकी दुरुस्तीधीन एकूण 
८४ इमारती आहेत व अद्याप दुरुस्तीस न घेतलेल्या अशा एकूण ५५४ इमारती 
आहेत. त्यापैकी २५४ इमारती या अत्यंत दुरावस्थेत आहेत. शासनाच्या मालकीच्या 
पोलीसांसाठीच्या निवासी व बिगर निवासी इमारतीपैकी दुरावस्थेत असलेल्या 
इमारतींची भांडवली स्वरुपाची दुरुस्ती करण्याकरिता शासनाने रु.१२६ कोटीचा 
कार्यक्रम तयार केलेला असून सदर दुरुस्ती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था 
व या कार्यक्रमास निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्या अनुषंगाने उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.३,५,व ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
पोलीस विभागाच्या इमारत दुरुस्तीच्या रु. vo कोटी रकमेच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच सदर दुरुस्ती कार्यक्रमासाठी सन २००६-२००७ 
या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ''४०७०, इतर प्रशासनिक सेवा यावरील भांडवली 
खर्च'', या लेंखाशिर्षाखाली रु. ४३ कोटी इतक्या रकमेची तरतुद करण्यात आलेली 
आहे. 

२. सन २००६-२००७ या वित्तीय वर्षात '' ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवा 
यावरील भांडवली खर्च,'' या लेखाशिर्षाखाली तरतुद करण्यात आलेला रु. ४३ 
कोटी निधी याद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 
त्यानुसार शासन मालकीच्या पोलीसांसाठीच्या निवासी व बिगर निवासी जुन्या 
इमारतींचा दुरुस्तीचा कार्यक्रम अंमलबजावणीत आणण्यासाठी उपरोक्त संदर्भित 
अ.क्र.३, अ.क्र.५ व अ.क्र.६ येथील शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता दिलेली 

Uri २५-०५ Zee ७४८८८४2 ७१०८०] 


TAInchi\ AnanstefNew Hem-GR-K 1 


असून सोबतच्या 'परिशिष्ट-अ' मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या अधीक्षक अभियंत्यांना 
तरतुदी वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यांनी नियंत्रक अधिकारी म्हणून पतपत्र 
पध्दतीनुसार सदर निधी 'परिशिष्ट-ब' मध्ये दर्शविलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना 
सुपूर्व करावा 
३. सदर निधीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे.त्यांनी त्यांच्या अधीनस्त असलेली कामे तातडीने हाती घ्यावीत तसेच त्यांनी या 
विषयीच्या नियमानूसार कामांचे लेखांकन करुन गृह विभागास वेळोवेळी हिशोब 
सादर करावा. 
४. सदर खर्च "मागणी क्र.बी-९, अन्वये ''४०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
यावरील भांडवली खर्च, ८००-इतर खर्च, (००) (०३) पोलीसांकरिता इमारतीसाठी 
भूसंपादन व. बांधकामावरील we (४०७०००८९)" या लेखाशिर्षाखाली सन 
२००६-२००७ या वित्तीय वर्षाकरिता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा, 
4 हा शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सीआर-३२१/०६/व्यय-७,दिनांक २७ जुलै, २००६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७५८/अर्थ-२, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २००६ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


aca 


(सु.गं.गांगरकर ) 
rates अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ,वरळी,मुंबई 

, ४) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नि व स.),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

_ ५) महालेखापाल-१/२,(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),म.रा., मुंबई/नागपूर, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
२) संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

(सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे) 
१०) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
(सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे). 
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (अर्थ-२ / इमारती -२ ), मंत्रालय,मुंबई. 
१२) वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय,मुंबई. 
३) उप सचिव,गृह विभाग (पोल-७),मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१४) अवर सचिव, गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
Was. निवड नस्ती (पोल-७). 


New Item-GR-K/ 2 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी ०५०४/नवीन 
बाब-१/प्र.क्र.४५पोल-७, दिनांक १८ ऑगस्ट,२००६ सोबतचे परिशिष्ट 


परिशिष्ट- अ 
| अक्र. नियंत्रक अधिकारी डड = ei 
ost [9 [अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, मुंबई | अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई _ २१,६८,१८,५१३/- 
२ 3 अकता अयन हिर) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे पद उ १,१५,५९, २०६/- 
३__! अधिक्षक अभियंता, (वि.प्र) मंडळ, नवी मं ७५,८३,८५२/- 
४__! अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी १,०१,२१,६५८/- oa 


ee 


4 | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 
pte at pe oe ey 
em 


& अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 


७_ | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 2-5 |__२१,५७,०२१/- 

८__| अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा राळा 
p+ aa प <1 ण 

९ ; अधीक्षक , सा.बां.मंडळ, नाशिक १,२१,७६,९७०/- 
शि SS eee अभियंता टु so, धुळे वि ब्शेशशाा॒थधणअिका॒बमाबाजुजयाज॒॒बयनुबबवा्् 
— sere अभियंता, सा.बां.मंडळ, ge & 8,29, 36 2/- 
| 99 अधीक्षक: 99 , अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव __|_ _4४.८९,६०७८ | 

| 92 | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, : कणात = a 

| 93 अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद १,७१,२०,१५६/- 


= १४. | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद | 9,29,88,2¢4/- 

१५! अधीक्षक अभियंता, सा.बांममंडळ, नांदेड __।|__१,३९,२७,१५०५/- 
वट अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती | 63,48,088/- 

१७ | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ |. aE 84,48, 809/- 

१८ | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला ___!__१,२६,३९,५५५/- 

१९, अधीक्षक अभियंता, (वि.प्र.मं.), नागपूर "अधीक्षक अभियंता, (वि.प्रमं.), नागपूर : 2a 
२० अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर | _१,५३,९३,०२०/- 

= _ अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर :__ ४८,२२,५६६/- 
२२ न ज्य अभियंता (विद्युत), ee अभियंता (विद्युत), गत sess मररन, 


एकू | _¥0,00,00,000/- | 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी ०५०४/नवीन 


बाब-१/प्र.क्र.४/पोल-७, दिनांक १८ ऑगस्ट, २००६ सोबतचे परिशिष्ट, 
परिशिष्ट-ब 
Ta. संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग | रक्कम रुपये 
क्र 
१ कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (साबा) बिभागामुंई «(eRe 
Eas , उत्तर मुंबई (सा.बां) विभागामुंबई ८,१०,२०,३२५/- 
३ अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मु 
ह. | अभियंता, इलाखा MEAL) विभाग,मुंबई १,३७,२१,१०६/- 
५ कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (Sa) विभागामुंबई 7 ३,११,४३,८७१/- 
६ कार्यकारो अभियंता. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार २९५००८ 
७ : ता, बांधकाम विभाग, शहादा, जि.नंदुरबार. | २३,०२,०३०/- | 
| कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (उत्तर विभाग), | १२,४८ oul 
== जळगांब. 
carter! ममता सो | कार्यकारी in, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, अंमळनेर, | ८,४६,१७३/- 
जि.जळगांव. 
१० : २,४५,६९१/- 
| कार्यकारी अभियं ३९,६८,७३१/- 
22 । कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे | ३९२४,३३२/- | 
१३ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर ८४३,८८९/- 
ty | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांथकाम विभाग, सातारा २५,११,४०६/- 
[QQ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१,सोलापूर २,२५,०००/- 
१६ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज, जि.सोलापूर | २,३८,१४३/- 
१७ | ७ बांधकाम विभाग, पंढरपूर, ७४,९८०/- । 
१८ | कार्यकारी अभियंता. a बांधकाम बिभाग २ सोलापूर | aed 
१९ कार्यकारी अभियंता, सारवजमिक बांधकाम विभाग, मनमाड,जि.नाशिक | १४,६५,०००- | 
कार्यकारी अभियंता, सार्वेजमिक बांधकाम विभाग, मालेगांब,जि.नाशिक | ९७,२१,५४४/- | 
२१ | कार्यकारी अभियंता, र हमी योजना) सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, | ८,४३,१८५/”- | 
मालेगांब, जि. नाशिक. | | 
Ww ; Sere ret ee २,०५,८००/- 
| कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज, जि.सां  ५.८७,६१७/- 
a "| कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, BTA: ७९७,०००८__ {Bees ei 
Qa कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 7 ।!.६६,३९,००१/- 
| कार्यकारी आयता, सार्वेजॉमक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा, ।१५,९३,६००- | 
। जि.यबतमाळ 
1२७ A Ee SEER IRE तशा == 1 १३,२७,०००/- 
et कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद __ | RR HAY 
| कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम विभाग, (पूर्व),पुणे | २९,०३,५९७/- 
ठका कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, नागपूर | रेरेरर७ of 
३५ । कार्यकारी अभियंता, सार्बेजनिक बांधकाम बिभाग, सोलापूर । ५,५४,१०४/- 
३२ कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम विभाग, अकोला ९,३६,७००/- | 
३३ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी |४८,८५६२८- | 


Exel seeteter कार्यकारी अभियंता, सार्बेजनिक बांधकाम विभाग, Hanae «| ३४,२४,९२३/- | 
३८ कार्यकासे अभियंता; साबेजनिक बांधकाम इ१,२९,५४८ ळी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा ही 


aq ९,५४,५०६/- 
| ३७ _ | कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम बिभाग, नां ६१.११,५२३/- Z| 


ES i ह 
3¢ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली ॥२९,३०/००४/ | 


3 अभियंता, बांधकाम Teme 

(पुणे विद्युत बिभाग) पुणे | 

कार्यकारी अभियं आनक पभ क यी पुण ४,६३,५३९/- | 
इ१ | कार्यकारी अभियंता, बांधकाम ठाणे १,१५,५९,२०६- | 
४२ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा ३१,००,५३१/- 7 


४३ | कार्यकारी आभियंता. सावेजमिक बांधकामविभाग ERT भंडारा | १३,८९,४४०/- 


४४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, सोलापूर शहर २,४८,५२५/- | 


४५ कार्यकारी अभियता. सार्वजमिक बांधकाम विभाग Se 11 


द A बांधकाम । ue | 

wie पता, बांधकाम 5 ७५,७३,३००/- 
बांधकाम बिभाग, लातूर २८,८४,१५३/- 

४९] कार्यकारी आभयंता. सार्वेजमिक बांधकाम विभ सिंधुदुर्ग ३०,०१,६६१/- ह] 

yo कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, रत्नागिरी ५८,५१.५३१/- 

ee पार्बजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण,जि.रत्नागिरो | १२,५६८,४६६/- 

८२ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, वाशिम १०,२९,०२४/- 


७५,८२,८५२/- 
३३,९१,०१२/- 
३,८४,०३५/- = 


षद अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद ३६,९९,५८२/- र 
८४ | कार्यकारी ate, ane बांधकानाभाग(पश्वम,ओरगनद [४०७२३०४७६८ 
चि अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, उस्मानाबाद WAU _ 
५९ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड ५५३३,०००-_ 
go | ardent अभियंता, a अहमदनगर १,१९,२७,१९५- | 
६१ कार्यकारी अभियता. सार्वजनिक बंधकाम बिभाग नागपुर eta 
इर] कार्यकारी अभियंता, सा्बजमिक बाधकाम Seman Cary RATT 19%,043/- 


बाधकाम » रायगड 


” 


ae | कार्यकारा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.,नागपूर | ६०,२६,४४र न 
lax | Seer es ee , क्र.२, नागपूर ३,४६,५७३/- | 
६५ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम जालना ८३,३७,२६३- 
।६६ | का कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिय ६६०० bee 
ROBE Rise, worden अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, चंद्रपूर १६,९९,०३५/- 
ह ं नक बांधकाम विभाग-१, गडचिरोली | ३१,०३,५३१/- 
६९ | कार्यका ,सार्बजनिकबांधकामविभाग, eau ४९,७३९/- 
उत्तर विभाग) जळगांव 


७०. | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (उत्तर), पुणे १५,५१,३६२/- 


en ee Oe 124 


